पोलीस अधिक्षक, अकोला यांची बदली 
करणेबाबत ... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७२०/प्र.क्र.६८/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ मार्च, २०२०. 


AIR आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम,१९५१ मधील कलम २२ (न) (२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकारी 


यांच्या मान्यतेने श्री. अमोघ गांवकर, भापोसे यांची पोलीस अधिक्षक, अकोळा या पदावरून बदली 


करण्यात येत असून, त्यांचे पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी याबाबत तात्काळ कार्यवाही करून तसा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


3: सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०३१५०२१८७६२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


IN GAIKWAD. 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAILAS ARJUN कण... 
GAIKWAD : 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
© महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७२०/प्र.क्र.६८/पोल-१ 


७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक, आस्थापना, म.रा., मुंबई. 

१०. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र. 

११. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

१२. संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने) 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, 

१४. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


